संचालनालय अधिनस्त नवनिर्मित शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकरीता 
वसतिगृह भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इभाडे-०९२४/प्र.क्र.३७४/प्रशा-२ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: १३ सप्टेंबर, २०२४ 


१) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः एमईडी- 
२०१६/प्र.क्र.२३१/१६/शिक्षण-१, दिनांक ०८/१२/२०२० 


२) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः एमईडी- 
२०१६/प्र.क्र.२३१/१६/शिक्षण-१, दिनांक ११/०२/२०२२ 


३) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या क्र.  आप्रक- 
२०२४/प्र.क्र.३२/२४/आस्था, दिनांक १५/०४/२०२४ 


४) आयुक्त, वै. शि. यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/वसतीगृह भाडेतत्वावर/शै-४/१३२५६/२०२४, 
दिनांक ३०/०८/२०२४ 


प्रस्तावना:- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील बुलढाणा, अमरावती, 
वाशिम, हिंगोली, परभणी व गोंदिया येथील नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशित 
विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी संस्थेचे स्वत:चे वसतिगृहाचे बांधकाम पुर्ण होण्यास काही कालावधी ळागणार 
आहे. त्यामुळे उक्त महाविद्यालयात Waar घेतलेल्या विद्यार्थ्याच्या वास्तव्याची सोय तातडीने होण्याच्या 
दृष्टीने तसेच राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यांच्या मानकांची पुर्तता होण्याच्या दृष्टीने शासकीय तसेच 
खाजगी इमारती भाडेतत्वावर घेण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील बुलढाणा, अमरावती, 
वाशिम, हिंगोली, परभणी व गोंदिया येथील नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशित 
विद्यार्थ्यांच्या वास्तव्याची सोय होण्याकरीता खालील नमूद केल्याप्रमाणे शासकीय व खाजगी इमारती 
भाडेतत्वावर घेण्यास व त्याकरीता येणाऱ्या वार्षिक खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निभाडे-०९२४/प्र.क्र.३७४/प्रजा-२, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२४. 


(रक्‍कम रुपयेत) 
अ.क्र. संस्थेचे नाव भाड्याने उपलब्ध करुन घ्यावयाच्या | सा. बां.वि. | एकूण वार्षिक 
इमारतीचा तपशिल प्रतिमाह भाडे । खर्च 
प्रमाणपत्र (जी.एस.टी. व 
(जी.एस. टी. व | स्थानिक 
स्थानिक करांशिवाय) 
करांशिवाय) 
|| शासकीय वैद्यकीय भारत संचार निगम, वाशिम यांची | २,२७,३१७/- | २७,२७,८०४/- 
महाविद्यालय, वाशिम । इमारत (१७४५.५६ चौ. मी.) 
(लेखाशिर्ष २२१०५८<१६८) | आर.ए. महाविद्यालय, वाशिम यांची | १,५५,९८६/- | १८,७१,८३२/- 
इमारत (१२५३.१६ चौ. मी.) 
२. शासकीय वैद्यकीय सभापती, जिल्हा परिषद, गोंदिया । १,०४,०००/- | १२,४८,०००/- 
महाविद्यालय, गोंदिया । यांची रिक्‍त ०४ निवासस्थाने. 
(लेखाशिर्ष 2290 F909) 
३. । शासकोय वैद्यकीय डा. जयदिप देशमुख व डॉ. माधुरी | ६३,७५०/- ७,६५,०००/- 
महाविद्यालय, हिंगोली | देशमुख यांच्या सर्व्हे न. ३३/२, प्लॉट 
(लेखाशिर्ष 2290K209) | क्र.१३, अकोला बायपास रोड, 
बालसोंड, हिंगोली येथील 
मालकीची खाजगी इमारत (५७२.७० 
चौ.मी.) 
४. शासकीय वैद्यकीय श्री. माणिकचंद लुल्ला व इतर यांच्या | ३,४१,४७१/- ।४०,९७,६५२/- 
महाविद्यालय, अमरावती | प्लॉट नं.,२००१,२००२, गाडगे नगर, 
(लेखाशिर्ष 2290K989) | अमरावती येथीळ मालकीची 
खाजगी इमारत (१७३४.१९ चौ.मी.) 
ष्‌. शासकीय वैद्यकीय श्री. बाबासाहेब प्रकाश फसाटे यांच्या | १,९८,९४०/- । २३,८७,२८०/- 
महाविद्यालय, परभणी । सर्व्हे क्र. ३९, गणपती चौक, ज्ञानेश्वर 
(लेखाशिर्ष २२१०-५६१) | अकॅडेमीच्या बाजुला, जिंतूर रोड, 
परभणी., जि. परभणी. (१३०८.०७ 
चौ. मी.) 
६. | शासकोयवेद्यकोय श्री. राधेशाम चांडक, बुलढाणा | ९८,३३७/- ११,८०,०४४/- 
महाविद्यालय, बुलढाणा | यांच्या मालकीची बुलढाणा अर्बन, 
(लेखाशिर्ष २२१०<१५९) | बुलढाणा इमारत (५१४.५० चौ.मी.) 
श्रीमती शोभा तेजराव GIS यांच्या | ९९,६५४/- ११,९५,८४८/- 
मालकीची राधिका हॉटेल, बुलढाणा 
इमारत. (९०८ चौ.मी.) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः निभाडे-०९२४/प्र.क्र.३७४/प्रजा-२, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२४. 


२. याबाबतचा सामंजस्य करार अधिष्ठाता यांनी संस्थास्तरावर करावा. सदर भाडेकरार इमारत 
महाविद्यालयास उपलब्ध करुन दिलेल्या दिनांकापासून अंमलात येईल व त्याची मुदत ०३ वर्ष 
कालावधी व त्यानंतर महाविद्यालयाच्या आवश्‍यकतेप्रमाणे जोपर्यंत संस्थेच्या वसतीगृह इमारतीचे 
बांधकाम पुर्ण होत नाही तो पर्यंत टप्प्याटप्प्याने मुदतवाढ शासन मान्यतेने करता येईल. 

३. वसतिगृहाच्या भाड्याकरीता येणारा खर्च संबंधित संस्थेच्या (१४) भाडेपट्टी व कर खर्च या 
उद्दिष्टांतर्गत अर्थसंकल्पीत अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दिनांक १७/०४/२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -१, 
अनुक्रमांक-१० अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१३१७४२२३७७१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
JOGDAND 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d 


| R H A R | 076252341737897049338277032965 
459, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=C1D08CFDEE92DA209D7 


J O G D A N D 09F5456D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8 
FEDO3DCF793D3, cn=MAHADEO 
GIRDHARI JOGDAND 
Date: 2024.09.13 17:46:17 +05'30' 


(म.गि.जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

२. महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र,मुंबई/ नागपूर. 
३. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, वाशिम. 

६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया. 

७. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, हिंगोली. 

८. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अमरावती. 
९. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी. 
१०. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बुलढाणा. 
११. संबंधित जिल्ह्याचे कोषागार अधिकारी. 

१२. निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निभाडे-०९२४/प्र.क्र.३७४/प्रजा-२, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


